कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील 
सहायक आयुक्त, गट-अ व कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय/स्व-विनंतीने बदल्या-२०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
क्रमांक : बदली-२०२०/प्र.क्र.८४/प्रशा-२ 
मंत्रालय (विस्तार इमारत), दालन क्र.४३५, ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनीयमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(१), ४(२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार 
नियतकालिक व उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय/स्व-विनंती 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील सहायक संचालक, गट-अ व कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, 
गट-ब संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय/स्व-विनंतीने बदली त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले बदलीनंतर पदस्थापना द्यावयाचे 
क्र. कार्यालय कार्यालय 
[eae 4 2 3 1४ ee 
सहायक आयुक्त, गट-अ 
7 श्रीमती विद्या कौडाल्य विकास, रोजगार व । जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व 
साहेबराव शितोळे उद्योजकता आयुक्तालय , उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,यवतमाळ 

नवी मुंबई (स्वविनंतीने) 

२. श्री.प्र.वा.खंडारे जिल्हा कौशल्य विकास, कौडाल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 
मार्गदर्शन केंद्र, गडचिरोळी ।(प्रशासकीय कारणास्तव) 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्ठन अधिकारी, गट-ब 


३ श्री. ग.पा.चिमणकर । जिल्हा कौठऱल्य विकास, जिल्हा plated विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
मार्गदर्शन केंद्र, वाशिम गडचिरोली (प्रशासकीय कारणास्तव) 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.८४/प्रशा-२ 


३. उपरोक्त बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तातडीने रूजू 
होण्यास कळवावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रूजू 
व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा अहवाल आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचेमार्फत 
शासनास सादर करावा. 

तसेच, स्व-विनंतीने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
महाराष्ट्र नागरी सेवा(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम २८ नुसार पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असणार नाही. 
४. सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२०११८२७०५९००३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Baban Sheshrao : 
Mandwe 


(ब. ठो. मांडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 

५. संबंधित उप आयुक्‍त, Hated विकास, रोजगार व उद्योजकता (lated विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. संबंधित सहायक आयुक्‍त , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, रोजगार 
व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता SIA SAAT) 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 

९. संबंधित अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


